महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण 
आयोग, वरळी, मुंबई येथील 


परिविक्षा अधिकारी या रिक्‍त पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन आदेश क्रमांक-बाहआ-२०२२/प्र.क्र.२५/का-०९ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - 92 मार्च, २०२४ 


वाचा: 
१. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बाहआ-२००८/प्र.क्र.४०/का-९, दि. २८/०१/२००९ 


शासन Sea 
श्री. अशोक मारुती शिंदे, प्रभारी उपव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघ 
मर्यादीत, गोरेगाव यांची महिला व बालविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य बाल 
हक्क संरक्षण आयोग, वरळी या कार्यालयातील परिविक्षा अधिकारी या पदावर प्रथमत: एक 
वर्षाच्या कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

3) श्री. अशोक मारुती शिंदे, ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल. त्यानंतर ते प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा 
कार्यभार सुपूर्द करुन त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 

आ) जर त्यांच्या नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याला त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्‍यक 
वाटली तर प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून 
घेण्याचा अधिकार त्यांचे नियुक्‍ती प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी राखून ठेवील. 

इ) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी 
स्वीयेत्तर Paar संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी/सक्षम oltre तीन महिन्याची 
नोटीस देईल. तथापि, विशिष्ट कारणे नमूद करुन प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी तात्काळ 
संपुष्टात आणता येईल. 

ई) श्री. अशोक शिंदे यांना मूळ विभागाकडे/कार्यालयाकडे परत जावयाचे असल्यास त्यांनी 
कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस/पुर्वसूचना या विभागाला व त्यांच्या नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्याला/सक्षम अधिकाऱ्याला देणे आव्यक राहील. 
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामधील परिविक्षा अधिकारी या पदाची वेतनश्रेणी 
सातव्या वेतन आयोगानुसार “३८६००-१२२८००” (स्तर-१४) अशी आहे. तथापि, श्री. अशोक 
शिंदे यांना अद्याप सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नसल्याने त्यांना परिविक्षा अधिकारी 
पदासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या उपरोक्‍त स्तरातील न्यूनतम श्रेणी व त्यास अनुसरुन भत्ते 
ते या पदावर कार्यरत असेपर्यंत अनुज्ञेय राहतील. त्यांना या कार्यालयातून कार्यमुक्त 
केल्यानंतर त्यांच्या मुळ कार्यालयातील पदाची वेतनश्रेणी लागू राहील. श्री. अशोक शिंदे यांचे 
प्रलंबित लाभ जसे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ, वेतनवाढी, महागाई भत्ते ही प्रलंबित 
देयके प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीमध्ये या विभागाकडून/आयोगाकडून देय राहणार नाहीत. 


उ) 


WwW 


शासन आदेश क्रमांकः बाहआ-२०२२/प्र.क्र.२५/का-०९ 


२. प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
प्रतिनियुक्‍तीच्या प्रत्यावर्तनानंतर श्री. अशोक शिंदे, यांनी त्यांच्या मुळ विभागात म्हणजेच (महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी दुध महासंघ मर्यादीत, गोरेगाव) कृषी व पदुम विभाग विभागामध्ये रुजू होणे 
आव्यक राहील. 
३. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा इ.) नियम १९८१ मधीळ नियम vo (परिशिष्ट- 
दोन) मधील तरतूदी विचारात घेऊन कृषी व पदुम विभागाशी सल्लामसलत करुन श्री. अशोक शिंदे 
यांच्या प्रतिनियुक्ती बाबतच्या अटी/ शर्ती ठरवण्यात येतील. 
४. श्री. अशोक शिंदे यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी कृषी व पदुम विभाग या त्यांच्या 
प्रशासकीय विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 
५. त्यानुसार परिविक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी कृषी व पदुम विभागाने श्री. अशोक शिंदे यांना कार्यमुक्त करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
६. सदर झासन BAST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३१२१७१००५४६३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

PRASAD गग ल्या ee a 


AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=83b8be9eb843ddéeccbdéaa4f9eecdOb5f7aca67ff32b 


V | N AYA K R AO 2eef7b9ed2d85ab9442, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7D19730DDF785210D50C28934B75E9B7B4F5D 
06B6181CF1901CE3E48EC9E3985, cn=PRASAD VINAYAKRAO 


KULKARNI ma 


(4. fa. कुलकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्‍क संरक्षण आयोग, वरळी मुंबई-३० 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महानंद दुग्धशाळा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध 
महासंघ मर्यादीत, मुंबई, 

६. मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. श्री. अशोक मारुती शिंदे, प्रभारी उपव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध 
महासंघ मर्यादीत, गोरेगाव 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, dis पूर्व मुंबई ५१ 

१०.निवडनस्ती, (का-०९) 


Cc Av AD LO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


